महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekh @nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र -२०१९/प्र.क्र. 304 /पदुम-१ दिनांक : ०७ . ०८.२०२० 


वाचा :- शासन आदेशा क्रमांक पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. ०७ (आदेशा क्र. १ ते ६) /पदुम-१ दि. ०४.०७.२०१९ 


शासन आदेशा :- 

पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील, संदर्भाधिन नियतकालिक बदली आदेशान्वये खालील 
अधिका-यांची पदस्थापना करण्यात आली होती. या संवर्गातील पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत असलेल्या खालील 
age विकास अधिकारी (गट-अ) अधिका-यांच्या पदस्थापना स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद रिक्‍त 
पदावर महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्याचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा- 
या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१), ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय दि.०७.०७.२०२० मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने करण्यात येत आहेत. 


अ. अधिकारी नाव व बदलीपूर्वीचे पद पदस्थापना 
क्र 
a | २ ३ 
7 डॉ. दिपाली सलील हांडे, पवैद श्रेणी-१ खांडस, | पविअ, पश्युवधगृह देवनार, मुंबई 
ता. कर्जत, जि. रायगड (डॉ. श्रीकांत तोडकर यांच्या प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त 


होणा-या पदावर) 


२ | St. प्रणिता पेंडकर, पविअ, पवैद श्रेणी-१ | पवेद श्रेणी-१, आखाडा बाळापूर, ता. कळमनुरी, 
मारतळा, ता. लोहा, जि. नांदेड जि. हिंगोली या रिक्‍त पदावर 


२. वरील अधिका-यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांनी त्यांचा रुजू अहवाल शासनास d.shedmekheG@nic in या ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१०१४११२६६२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2020.08.10 14:22:10 +05'30' 


(दि.ज. शोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत :- 
१) मा. मंत्री (पदुम)यांचे खाजगी सचिव ,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 


शासन आदेडा क्रमांकः पसंप्र -२०१९/प्र.क्र. ३०५/पदुम-१ 


मा. राज्यमंत्री (पदुम)यांचे खाजगी सचिव ,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय्य सहायक ,मंत्राळय ,मुंबई-३२. 

आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) महाराष्ट्र राज्य पुणे 

प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/लातूर 

संबंधित जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त 

संबंधित जिल्हा प्नुसंवर्धन अधिकारी 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

qo) संबधित अधिकारी (आयुक्त, पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत अग्रेषित) 
११) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


